धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य 
खाजगी अनुदानित/ विना अनुदानित, नगरपालिका, 
नगरपरिषद शाळा व अपंग झाळांमध्ये पायाभूत सोयी 
सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेंतर्गत अनुदान 
वितरण २०१७-१८ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख:- २६ मार्च, २०१८ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०७.१०.२०१५ 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०८.१०.२०१५ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६, दि.२३.०१.२०१८ 
४ शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६, दि.१५.०३.२०१८ 
५) जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांचे पत्र क्र. जिनिस/अविवि/का-४/२०१७-१८/४७४, 
दिनांक १६.०३.२०१८ 

६) जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांचे पत्र क्र. जिनिस/अल्पसंख्यांक-शाळा-अनुदान/अं.मा./२०१७- 

१८/४७५, दि. ०५.०३.२०१८ 
७) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदूरबार यांचे पत्र क्र. २०१८/सा.शा./कक्ष-२/कावि १२७, दि.२१.०३.२०१८ 
८) जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव यांचे पत्र क्र. जिनिस/सांस-२/७७२/२०१७-१८/दि.१६.०३.२०१८ 
९) जिल्हाधिकारी कार्यालय,पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थाविका / नि-९/ अल्पसं / २०१७-१८/--/, 

दि. १२.२.२०१८ 

१०) जिल्हाधिकारी कार्यालय,सांगली यांचे पत्र क्र. नियोजन/का-१४(३)/अल्पसंख्यांक/६२४/२०१७- 

१८/ दि. ०३.०३.२०१८ 
११) जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यांचे पत्र क्र.कावि/अ.का./अल्पसंख्यांक कक्ष २४६/२०१८, 

दि. १६.०३.२०१८ 

१२) जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.जाक्र./अल्पसंख्यांक/२०१७-१८/कावि-१२०, 

दि. २८.०२.२०१८ 
१३) जिल्हाधिकारी कार्यालय,जालना यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०१८/साशा/ अल्पसंख्यांक/ कावि-, 

दि. २७.०२.२०१८ 
१३) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. अजिदं./गृह/कक्ष १४(४)/सं.क्र.५६/कावि- 

७०/२०१८,दि. १४.०३.२०१८ 


प्रस्तावना - 

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी deo शासनमान्य खाजगी अनुदानित/विनाअनुदानित/ कायम 
विनाअनुदानित झाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका /नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत 
सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना दि.०७.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात 
आली आहे.सदरहू योजनेंतर्गत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावातील 
पात्र शाळांना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय निवड समितीने उपरोक्त शासन 
निर्णयानुसार त्यांचेकडे प्राप्त अर्जांची छाननी केली असून छाननीअंती पात्र शाळांची यादी, शिफारशी व 
आव्यक निधीच्या मागणीसह मंजूरीकरिता शासनाकडे पाठविली आहे. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची दि.०७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शार्ती नुसार 
शासनस्तरावर GA छाननी करुन अपूर्ण किंवा त्रुटी असलेले प्रस्ताव अपात्र करण्यात आले आहेत. या 
छाननीअंती पात्र ठरलेल्या शाळांची व त्यांस मंजूर करावयाच्या (कमाल मर्यादा प्रत्येक शाळेसाठी रू.२.०० 
लाख) अनुदानाची रक्‍कम खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र विभाग जिल्हा पात्र शाळांची संख्या प्रस्तावित अनुदान (रु. लाखात) 

१. कोकण विभाग ठाणे ०१ ०२. ०० 
2. नाशिक विभाग धुळे ०२ ०४.०० 
३. नंदूरबार ०२ ०४.०० 
०7 जळगांव ०२ ०४.०० 
4. पुणे विभाग पुणे १२ २४.०० 
& सांगली ०२ ०४.०० 
अमरावती विभाग बुलडाणा ०८ १६.०० 

. औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद ४७ ९४.०० 
र्‌. जालना २६ ५२.०० 
qo. | नागपूर नागपूर ०६ १२.०० 

एकूण १०८ २१६.००/- 


उपरोक्त TRA दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.२१६.०० लाख (रूपये दोनशे सोळा लाख) इतके अनुदान 
या योजनेंतर्गत या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात येत असून, सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या 
स्वाधीन करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना सदर निधीसाठी आहरण, संवितरण व 
नियत्रंक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. यानुसार अनुदान मंजूर केलेल्या पात्र शाळांची नावे, 
मागणीचे स्वरुप, यापूर्वी अनुदानाचा लाभ घेतल्याचे वर्ष याचा तपशील या शासन निर्णया सोबतच्या सहपत्रामध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या निधीच्या मर्यादेत 
अनुदानाचे वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरण व संवितरण करण्यास खालील बाबींच्या पूर्ततेच्या /खातरजमा 
करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून वितरण करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामध्ये एकाच DIES CODE/ 
INSTITUTE CODE/ लायसन्स क्रमांकांसाठी एकापेक्षा जास्त प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे तसेच एकाच इमारतीत/ 
आवारातील एकाच संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी एक पेक्षा जास्त प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्याची बाब शासनाच्या निर्दशनास आली आहे. तथापि, दि. ०७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी 
व शर्तीनुसार एका DIES CODE/INSTITUTE 000/लायसन्स क्रमांकासाठी फक्त एकदाच अनुदान देण्यात 
येईल तसेच, एकाच इमारतीत/आवारात एकाच संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च माध्यमिक अशा वेगवेगळया 
शाळा/महाविद्यालये हे दिवसभरातील स्वतंत्र वेळापत्रकानुसार वेग वेगळया पाळीत/सत्रात भरत असतील आणि 
त्यांचे DIES CODE वेगवेगळे असतील अशा परिस्थितीत त्या इमारतीसाठी/आवारासाठी या DIES CODE पैकी 
फक्त एकाच DIES CODE साठी अनुदान मंजूर करण्यात येईल. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अनुदान वितरण 
करण्यापूर्वी शासन निर्णय दि. ७.१०.२०१५ मध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन होईल याची दक्षता 
घ्यावी.या योजनेंतर्गत शाळांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच 
प्रयोजनासाठी संबंधित शाळांनी निधी खर्ची टाकावा. 
3: शाळा, महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग व नगरपालिका /नगरपरिषद शाळांना अनुदान 
वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित शाळा,महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग व नगरपालिका/ 
नगरपरिषद शाळांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली 
कामे पूर्ण करणे आवश्यक आहे व त्यानंतर अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था व अपंग व नगरपालिका /नगरपरिषद झाळांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा 
अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास व महालेखापाल कार्यालयास सादर करावा. तसेच त्यांनी 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.एयुडी-१०८२/सीआर-९०/८४/कोष-५, दि.२४ 
सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र व सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षाचा संबंधीत लेखाशिर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल दि.३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत शासनास 
निश्चितपणे सादर करावा. 

४. या योजनेंतर्गत उद्धभवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५ मध्ये 
नमूद संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 

प. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२१) अल्पसंख्यांक झाळांना 
पायाभूत सुविधा पुरविणे करिता सहायक अनुदान (२२३५ ए-३४७) ३१ सहायक अनुदान या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०१७-१८ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
विअप्र-१०.०८/प्र.क्र.9७०/२००८/विनियम दि.१५.०५.२००९, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत / विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या निधी वितरणासाठी शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं- 
२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.४.२०१७ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक- 
अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये या योजनेकरीता रु. १६.०० कोटी (रूपये १६ 
कोटी ) निधी दिनांक मार्च, २०१८ पर्यंत खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. या तरतुदीतून चाळू आर्थिक वर्षासाठी 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२६१६१६५८६११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Samir Ramesh Salunkhe 
amir Rhames h एव o-Government Of Maharashtra, ou=Minorites 
Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=ba9951375d8539e02179fc093b36c7c7d7aB66FC 


Salunkhe Si oe peer ma 
(समीर साळुंखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन,मुंबई. 
५. मा. विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


९. सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

११. महालेखापा १/२ (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, पुणे, सांगली, बुलडाणा, औरंगाबाद, 
जालना, नागपूर 

१३. जिल्हाधिकारी, ठाणे, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, पुणे, सांगली, बुलडाणा, औरंगाबाद, 
जालना, नागपूर 

१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, पुणे, सांगली, बुलडाणा, 
औरंगाबाद, जालना, नागपूर 

१५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, ठाणे, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, पुणे, सांगली, बुलडाणा, औरंगाबाद, 
जालना, नागपूर 

१६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, पुणे, सांगली, बुलडाणा, 
औरंगाबाद, जालना, नागपूर 

qo. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. कक्ष अधिकारी, का. क्र.७, (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 

२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


ane निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित, नगरपालिका, 
महानगरपालिका शाळा व अपंग झाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना शासन निर्णय 
क्रमांक अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ दि. २६.०३.२०१८ चे सहपत्र 


अ.क्र. संस्थेचे नाव व शाळेचे नाव प्रयोजन अनुदानाचे वर्ष 
ण विभाग, जिल्हा-ठाण 
शि QR WYRM अन्ड वेलफेअर सोसायटी, जि. ठाणे द्वारे संचालित जेद | स्वच्छतागृह बांधकाम ३ 
उर्दु प्राथमिक शाळा, ५७२, दर्गाह दिवानशाह, भिंवडी, जि. ठाणे. 
नाशिक विभाग, जिल्हा-धुळे 
a किसान विद्या प्रसारक संस्था, ता. शिरपुर, जि. धुळे द्वारा संचालित मौलाना | प्रयोगशाळा उभारणे ३ 
अब्दुल कलाम आझाद उर्दु विद्यालय व कलीमोद्दीन जागीरदार उच्च 
माध्यमिक विद्यालय, शिरपुर, धुळे, जि. धुळे 
२. अल फैज एज्युकेडान सोसायटी, शिरपुर, जि. धुळे द्वारा संचालित ए. बी. | बुक बंक, क्रमीक पुस्तके खरेदी शिका 
कुरेशी आर्टस ज्युनिअर कॉलेज, शिरपुर, धुळे, जि. धुळे करणे. 
नाशिक विभाग, जिल्हा-जळगाव 
णि अंजुमन तालीमुल मुस्लेमीन जळगांव, प्रतापनगर, जळगांव, द्वारे संचालित | संगणक, Met, eda, | ४ 
नाजिम मलीक Ug प्राथमिक शाळा, शिवाजीनगर, जळगांव, जि. जळगांव प्रोजेक्टर इ. 
२. | जवाहर शिक्षण प्रसारक मंडळ, धरणगांव, जि. जळगांव द्वारे संचालित | संगणक,इन्व्हर्टर,पिण्याच्या गं 
के.जी. गुजराथी मुकबधीर निवासी विद्यालय, धरणगांव, जि. जळगांव पाण्याची सुविधा ( कुलर 
फिल्टरसह) 
नाशिक विभाग, जिल्हा-नंदुरबार 
हं जामिया इस्लामिया इशातुल उलुम संस्था अक्कलकुवा, जि. नंदुरबार, द्वारे | Led Ce मॉनिटर -१, | ४ 
संचालित जामिया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अक्कलकुवा जि. नंदुरबार एल.सी.डी. प्रोजेक्टर-१, साऊंड 
सिस्टीम इ. 
२. जामिया इस्लामिया इशातुळ अलुम अक्कलकुवा, जि. नंदुरबार, द्वारे | संगणक-२, इन्व्हर्टर १० KV ४ 
संचालित मौलाना अब्दुल कलाम आझाद रेसीडेंन्सी ज्युनियर काँलेज, 
अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
पुणे विभाग जिल्हा- पुणे 
| पश्चिम महाराष्ट्र एज्युकेशन ट्रस्टचे मराठी प्राथमिक विद्यालय, हसन खान | प्रयोगशाळा 8 
एज्युकेडान HIF 49/42, मिठानगर, कोंडवा खुर्द, पुणे- ४११०४८ द्वारे 
संचलित मराठी प्राथमिक विद्यालय, हसन खान एज्युकेशन कॅम्पस ५१/५२, 
मिठानगर, कोंडवा खुर्द, पुणे- ४११०४८ जि. पुणे. 
2. पश्चिम महाराष्ट्र एज्युकेशन ट्रस्टचे इस्माईल हसन खान उर्दु प्रायमरी स्कुल, | बैचसाठी ४ 
हसन खान एज्युकेशन कॅम्पस ५१/५२, मिठागर नगर, कोंडवा खुर्द, पुणे- 
४११०४८ द्वारे संचलित ईस्माईल हसन खान उर्दु प्रायमरी स्कुल, हसन खान 
एज्युकेडान कॅम्पस ५१, मिठागर नगर, कोंडवा खुर्द, पुणे-४११०४८, जि. पुणे. 
३. अंजुमन- ए- फैजुल इस्लाम एज्युकेशन सोसायटी, ५६५, रास्ता पेठ, | स्वच्छतागृहासाठी ४ 
पुणे.०२० द्वारे संचलित अंजुमन- ए- फैजुल इस्लाम उर्दु प्राथमिक शाळा, 
५६५, रस्ता पेठ, पुणे-४११०११. 
४. पश्चिम महाराष्ट्र एज्युकेशन ट्रस्ट, पुणे, हसन खान एज्युकेशन कॅम्पस, | बेंचसाठी 4 


49/42, मिठागर नगर, कोंडवा खुर्द, पुणे-४११०४८ द्वारे संचालित पश्चिम 
महाराष्ट्र एज्युकेशन ट्रस्टचे राजीव गांधी इंग्लिश प्रायमरी स्कुल, हसन खान 
एज्युकेडान कॅम्पस ५१/५२ मिठानगर, कोंढवा खुर्द, पुणे-४११०४८, जि. पुणे. 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


4, पी.ए इनामदार एज्युकेशन ट्रस्ट, पुणे, इनामदार AVM, ९५७, नाना पेठ, | संगणक. ५ 
आरदेशिव दराणी बाग, पुणे-४११००२ द्वारे संचलित लेडी ताहेरुन्निसा 
इनामदार ऊर्दु प्राथमिक शाळा स. न. ०५, वडगावंशेरी, पुणे-४११०१४ , जि. 
पुणे 
६. आयडीयल एज्युकेशन ट्रस्ट, सय्यदनगर, हडपसर, पुणे-२८, द्वारे संचलित | प्रयोगशाळा उभारणे ४ 
समता प्राथमिक विदयामंदीर, सय्यदनगर, हडपसर, पुणे-२८, जि. पुणे. 
0. आयडीयल एज्युकेशन ट्रस्ट, सय्यदनगर, हडपसर, पुणे-२८, द्वारे संचलित | प्रयोगशाळा ४ 
आयडिएल इंग्लीश मिडीयम प्राथमिक स्कुल, गुलामअली नगर, हडपसर, 
पुणे-२८, जि. पुणे. 
८. क्रेस्ट एज्युकेशन सोसायटी, ३/१, क्वार्टर गेट SM सोसायटी, नानापेठ, | ग्रंथालय ४ 
पुणे, द्वारे संचलित मदरसा &ए- इस्लामीया उर्दु प्राथमिक शाळा, १०९७/ ए 
कसबा पेठ, पुणे-११, जि. पुणे. 
९. बीना War सोसायटी, १७३/२, बीना कॅम्पस, पांढारकर नगर, दळवी | अध्यापनाची साधने शि 
द्वारे संचलित बीना इंग्लिश स्कुल, १७३/२, बीना कॅम्पस, पांढारकर नगर, 
दळवी, जि. पुणे. 
शि आयडीयल एज्युकेशन ट्रस्ट, सय्यदनगर, हडपसर, पुणे-२८, द्वारे संचलित | प्रयोगशाळा ४ 
यासीन इनामदार माध्यमिक विद्यालय, सय्यदनगर, हडपसर, पुणे-२८, जि. 
पुणे. 
ie आयडीयल एज्युकेशन ट्रस्ट, सय्यदनगर, हडपसर, पुणे-४११०२८, ER | प्रयोगशाळा ३ 
संचलित आयडिएल इंग्लीहा मिडीयम हायस्कुल, गुलामअली नगर, पुणे, जि. 
पुणे. 
१२. | दि. पुना इस्लामिया बॉईज आणि गर्ल्स स्कुल आणि सर इ.एच. जाफर, | संगणक कक्ष ४ 
ए.यु.एच.ट्रस्ट , पुणे, द्वारे संचलित लेडी हवाबाई गर्ल्स हायस्कुल, 2094/B, 
गफार बाग रोड, पुणे-४११००१. जि. पुणे. 
पुणे विभाग, जिल्हा-सांगली 
णि अल फलाह उर्दु स्कुल, मिरज, सोमवार पेठ, मोमीन गल्ली, मिरज, जि. | प्रोजेक्टर-१, संगणक -८ = 
सांगली द्वारे संचालित अल फलाह एज्युकेशन ट्रस्ट, मिरज, सोमवार पेठ, 
मोमीन गल्ली, मिरज, जि. सांगली. 
2. अल फलाह इंग्लिश स्कुल, मिरज, Tete lol, कुपवाड रोड, मिरज, | विद्यार्थी खुर्ची-२००, टेबल-२१, a 
जि. सांगली द्वारे संचालित अल फलाह एज्युकेशन ट्रस्ट, मिरज, सोमवार | कपाट-२, ऑफीस Sep-3 
पेठ, मोमीन गल्ली, मिरज, जि. सांगली. 
अमरावती विभाग, जिल्हा- बुलढाणा 
गि नगरपरीषद बुलडाणा, जि. बुलडाणा ge संचालित नगर परीषद उर्दु | संगणक, एल.डी, feet. शिका 
प्राथमिक शाळा क्र.१ जयस्तंभ चौक, बुलडाणा, जि. बुलडाणा इन्व्हर्टर, इतर साहीत्य. 
२. नगरपरीषद बुलडाणा, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित डॉ. डिसी. गुप्ता | संगणक, vost feet. — 
न.प.म.शाळा H.8, कारंजा चौक, बुलडाणा, जि. बुलडाणा इन्व्हर्टर, इतर साहीत्य. 
३. नगरपरीषद खामगांव, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित म. जियाउल हक खान | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा शि 
नगर परीषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्र.२, खामगांव, बुलडाणा, जि. बुलडाणा | प्रिंटर्स, अध्यापनाची साधणे खरेदी 
करणे. 
४. नगरपरीषद खामगांव, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, ई- शिका 
नगर परीषद उच्च उर्दु प्राथमिक कन्या शाळा , खामगांव, जि. बुलडाणा लर्निंग सुविधा निर्माण करणे. 
4, नगरपरीषद खामगांव, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित मौलाना अब्दुल कलाम आझाद | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, ई- a 
नगर परीषद उर्दु सकुल, नं.४, जियाँ काँलनी, खामगांव, जि. बुलडाणा लर्निंग सुविधा निर्माण करणे. 
६. | अंजुमन -ए-इस्लाम, शोगांव द्वारे संचालित अंजुमन vg प्राथमिक शाळा, | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, | 3 
कच्छी मस्जिदजवळ, शेगाव, जि. बुलडाणा Rea कपाट, सॉँप्टवेअर, पंखे, 
इन्व्हर्टर सुविधा निर्माण करणे, 
अध्यापनाची साधणे इ. 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


ane निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


0. उर्दु एज्युकेशन सोसायटी, बुलडाणा जि. बुलडाणा द्वारे संचालित उर्दु | ग्रंथालयासाठी बुक बॅक , झेरॉक्स | ५ 
हायस्कुल जोहर नगर, बुलडाणा, जि. बुलडाणा मशीन खरेदी करणे. 

८. न्यु सिटीजन टेक्नीकल इन्स्टिटयुट, बुलडाणा द्वारे संचालित अपंग | शैक्षणिक साहीत्य/ किटस खरेदी, | ५ 
( अस्थिव्यंग) मुला-मुलींची निवासी कार्यशाळा, wo ले-आऊट, बुलडाणा, | बुक बॅक/ क्रमिक पुस्तके खरेदी 
जि. बुलडाणा करणे. 

औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- औरंगाबाद 

ial मॅजेस्टिक एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित | अध्यापनाची साधने शि 
जियान उर्दु प्राथमिक शाळा,समतानगर, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

२. प्रियंका एज्युकेडहान सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित श्री. एकनाथ विद्या | अध्यापनाची साधने शिका 
मंदीर (FT), कोलठाण रोड, हर्सुल, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

३. जयशिवराय शिक्षण संस्था, औरंगाबाद द्वारे संचालित युसुफ उर्दु प्राथमिक | बैचेस व डेस्क. शिका 
शाळा, मिसारवाडी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

४. विश्वात्मा शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद द्वारे संचालित वंदे मांतरम | ई-लंनिंग सुविधा शिडी 
प्राथमिक विद्यालय, पुंडलिक नगर, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

4. स्वर्गीय तानाबाईदेवी शिक्षण संस्था, औरंगाबाद द्वारे संचालित राधाकृष्ण | ई- लर्निंग सुविधा शिका 
प्राथमिक विद्यालय, जयभवानी नगर, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

६. सविताबेन एज्युकेडान सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित वंडर गार्टन | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर शिका 
प्राथमिक शाळा, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

0. एआयडइडब्ल्यू सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित आर.ए.इंग्लिश स्कुल, | बैचेस व डेस्क शिका 
गेवराई रोड, बीड बायपास, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

८. देवगिरी बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, eyo, औरंगाबाद द्वारे संचालित | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर शिका 
ज्ञानवृध्दी प्राथमिक शाळा, मुकुंदवाडी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

९. न्यु RAS एज्युकेशन सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित सेंट मेरी इंग्लिश ae व डेस्क शिका 
प्रायमरी स्कुल, हिनानगर, चिखलठाणा, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

Pal सविताबेन एज्युकेडहान सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित अनुमाई प्राथमिक | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर शिश 
शाळा, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

ध्व १. | विशाल शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद द्वारे संचालित डा. पतंगराव कदम | डयुल डेस्क ५ 
उर्दु प्राथमिक शाळा, जटवाडा रोड, हर्सुल, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

१२. | ज्ञानदिप शिक्षण संस्था, सिडको, औरंगाबाद द्वारे संचालित ज्ञानदिप प्राथमिक | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर शिका 
शाळा, एन-२, सिडको, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

१३. | अमर ज्योती शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद द्वारे संचालित sys उर्दु | फरशी बसविणे 4 
प्रायमरी स्कुल, हर्सुल, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

१४. | अल मनहल एज्युकेडानल कल्चरल अन्ड वेलफेअर सोसायटी, औरंगाबाद | नविन स्व्व्छतागृह बांधणे. २ 
द्वारे संचालित नुर-ऐ-अजीज उर्दु हायस्कुल, शरीफ काँलनी, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद 

१५. | एकता बहुउद्देशिय विकास संस्था, औरंगाबाद ge संचालित वात्सल्य | बैचेस व डेस्क 8 
मुकबधीर निवासी विद्यालय, लाडसावंगी रोड, करमाड, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद 

१६. | एकता बहुउद्देशिय विकास संस्था, औरंगाबाद द्वारे संचालित मधुर मतिमंद | ई-लर्निंग सुविधा 4 
निवासी विद्यालय, एन-६, सिडको, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

qo. | एकता बहुउद्देशिय विकास संस्था, औरंगाबाद द्वारे संचालित बापुजी पटेल उर्दु | इ-लर्निंग सुविधा ४ 
अस्थिव्यंग निवासी विद्यालय, एन-६, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

१८. | जयहींद शैक्षणिक व समाजसेवी संस्था, बनोटी, ता. सोयगाव, जि. औरंगाबाद | स्वच्छतागृह बांधकाम ३ 
द्वारे संचालित जयहींद मतिमंद निवासी प्राथमिक शाळा, बनोटी, ता. सोयगाव 
जि. औरंगाबाद 

१९. | आमप्रपाली सेवाभावी शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद द्वारे संचालित निवासी | बेचेस व डेस्क | 
मुकबधीर विद्यालय, तिडी, जि. औरंगाबाद 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


२०. 


अँडम्स एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित 
निवासी अस्थिव्यंग शाळा, (sg माध्यम) गांधेली, जि. औरंगाबाद 


बैंचेस व डेस्क 


२१. 


अल मुअब्बीर एज्युकेहनल कल्वरल अन्ड वेलफेअर सोसायटी, औरंगाबाद 
द्वारे संचालित महाराष्ट्र निवासी कर्णबधीर माध्यमिक शाळा, नेहरूनगर, जि. 
औरंगाबाद 


संगणक व प्रिंटर 


२२. 


विश्वात्मा शिक्षण प्रसारक मंडळ,औरंगाबाद द्वारे संचालित भागीरथी माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक विद्यालय, नालेगांव, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद 


अध्यापनाची साधने 


२३. 


स्वर्गीय तान्हाबाईदेवी शिक्षण संस्था, औरंगाबाद द्वारे संचालित राधाकृष्ण 
माध्यमिक विद्याळय, जयभवानी नगर, एन-४ समोर, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद 


प्रयोगशाळा उभारणे 


२४. 


संत रोहीदास शिक्षण प्रसारक मंडळ, लासूर स्टेशन, औरंगाबाद द्वारे 
संचालित श्री. गणेश माध्यमिक विद्यामंदीर, SRM, ता. गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद 


संगणक 


२५. 


विश्वात्मा शिक्षण प्रसारक मंडळ,औरंगाबाद ge संचालित कौशल्या 
विद्यामंदीर, पाटेगांव, जि. औरंगाबाद 


अध्यापनाची साधने 


२६. 


तक्षशिला शिक्षण संस्था, औरंगाबाद द्वारे संचालित महात्मा फुले समता 
विद्यालय, गांधेली, जि. औरंगाबाद 


एल.सी.डी. प्रोजेक्टर 


२७. 


जय शिवराय शिक्षण संस्था, औरंगाबाद ER संचालित रजिया फातिमा Sy 
हायस्कुल, नेहरूनगर, कटकट गेट, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


संगणक कक्ष 


२८. 


जय शिवराय शिक्षण संस्था, औरंगाबाद द्वारे संचालित आर.वाय.पी.कला व 
विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय,नेहरूनगर, कटकट गेट, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद 


बेचेस व डेस्क 


२९. 


क्रांतीप्रिय एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित 
हिंद स्काँलर्स माध्यमिक विद्यालय, उद्यान रोड, पैठण, जि. औरंगाबाद 


इन्व्हर्टर 


३०. 


गुरूकुल शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद द्वारे संचालित कै. साहेबराव 
पाटील सुल्तापुरकर विद्यामंदीर, जि. औरंगाबाद 


संगणक 


२३१. 


ज्ञानवैभव शिक्षण संस्था, परळी (वै), औरंगाबाद ER संचालित महाराणा प्रताप 
माध्यमिक विद्यालय, गव्हाळी, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 


इन्व्हर्टर 


३२. 


ज्ञानदिप शिक्षण संस्था, औरंगाबाद द्वारे संचालित ज्ञानदिप माध्यमिक 
विद्यालय, एन-२, सिडको, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


ई- लनिंग सुविधा 


38. 


अल मनहल एज्युकेशनल कल्वरल अन्ड वेलफेअर सोसायटी, औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मो समी उर्दु हायस्कुल, वळदगांव पंढरपूर, जि. औरंगाबाद 


नविन स्व्व्छतागृह बांधणे. 


२३४. 


तिरंगा बहुउद्देशिय संस्था, औरंगाबाद द्वारे संचालित ज्ञानज्योत हायस्कुल, 
तिडी, ता. वैजापुर, जि. औरंगाबाद 


संगणक 


34. 


न्यु नंशनल WSU सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित सेंट मेरी इंग्लिश 
हायस्कुल, हिनानगर, चिखळलठाणा, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


बेचेस व डेस्क 


३६. 


अल हुसैन एज्युकेशन सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित राजीव गांधी उर्दु 
हायस्कुल, बायजीपुरा, रोडानगेट, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


फरशी बसविणे 


30. 


जामिया मिल्लिया ईस्लामिया सिल्लोड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित एकता 
मराठी माध्यमिक विद्यालय, मिटमिटा, पडेगाव, भावसिंगपुरा परिसर, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


संगणक कक्ष 


२३८. 


मॉडर्न शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद द्वारे संचालित Bg कन्या विद्यालय, 
रोशनगेट, जि. औरंगाबाद 


ई- लर्निंग सुविधा 


38. 


ब्राईट स्टार एज्युकेडान सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित स्व. वसंत काळे 
माध्यमिक विद्यालय, देवळाई परिसर, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


प्रयोगशाळा 


सईद अहमद खान प्रतिष्ठाण, बायजीपुरा, औरंगाबाद द्वारे संचालित ve 
हायस्कुल, संजयनगर, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


ईन्व्हर्टरची सुविधा 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


ane निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


४१. | सईद अहमद खान प्रतिष्ठाण, बायजीपुरा, औरंगाबाद द्वारे संचालित सईद | झेरॉक्स २ 
अहमद खान कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, संजयनगर, बायजीपुरा, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

४२. | रोजाबाग एज्युकेशन सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित खमर उर्दु ज्यू. | संगणक, Mex व CHAR ४ 
कॉलेज, मुजफरनगर, एन-१३, हडको, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

४३. | अल हुसेन एज्युकेशन सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित मोहमद मुठताक | इन्व्हर्टरची सुविधा 3 
अहेमद उर्दु हायस्कुल, जसवंतपुरा, ओरंगाबाद जि. औरंगाबाद 

४४. | मानव विकास व पुर्ननिर्माण संशोधन संस्था, औरंगाबाद द्वारे संचालित | इन्व्हर्टरची सुविधा २ 
महाराष्ट्र कनिष्ठ महाविद्यालय, वाळुंज, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

४५. | दि. रहेमानिया वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटी, कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे | संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर 4 
संचालित मोहमदिया उर्दु हायस्कुल, कसाबखेडा, ता. खुलताबाद, जि. 
औरंगाबाद 

४६. | मॉडर्न शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद द्वारे संचालित इंदिरा गांधी उर्दु | ई-लर्निंग सुविधा 3 
कन्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, उस्मानपुरा, शहानुरवाडी, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

४७. | खाजा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित खोजा | शाळा खोल्या दुरूस्ती 4 
नासेर उर्दु प्रायमरी स्कुल लेबर काँलनी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

रंगाबाद विभाग, जिल्हा- जालना 

षक नेशनल एज्युकेडान सोसायटी, Mss, जि. जालना द्वारे संचलित नॅशलन | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 4 
माध्यमिक उर्दु हायस्कुल, भोकरदन, जि. जालना 

2. अलहुदा वेलफेअर सोसायटी, मालेगाव, ईकरा उर्दु हायस्कुल, रांजणी, जि. | बाकडे आणि वोटर फिल्टरकरीता | 3 
जालना द्वारे संचलित ईकरा उर्दु हायस्कुल, रांजणी, जि. जालना 

me ज्ञेप शैक्षणिक संस्था घनसावंगी, जि. जालना, ge संचलित हजरत अबुबकर | इन्व्हर्टर, फिल्टरसाठी शिका 
सिद्दीकी रजी स्कुल, घनसावंगी, जि. जालना 

४. जिजामाता महिला विकास व शिक्षण संस्था, जाफ्राबाद, जि. जालना, ER] एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, सॉप्टवेअर | २ 
संचलित फातेमाबी उर्दु माध्यमिक विद्यालय, जाफ्राबाद जि. जालना 

4. ज्ञेप शैक्षणिक संस्था घनसावंगी, जि. जालना, द्वारे संचलित ज्ञानदिप सि.टी. | इन्व्हर्टर, व कुलरसाठी २ 
अध्यापक विद्यालय, घनसावंगी, जि. जालना 

६. लिमरा एज्युकेडहन अन्ड सोशल वेलफेअर सोसायटी, सिपोरा बा.ता. | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 4 
भोकरदन, जि. जालना, द्वारे संचलित ASM ase कला, वाणिज्य व 
विज्ञान ऊर्दु कनिष्ठ महाविद्यालय, ता. भोकरदन, जि. जालना 

0. हयुमन चाईल्ड वेलफेअर अँन्ड एज्युकेशन सोसायटी, जि. जालना, द्वारे | Heyer, प्रोजेक्टर, प्रिंटर 3 
संचलित शहीद एहसान जाफ्री हायस्कुल , जालना, जि. जालना 

८. अलफलाह एज्युकेशनल अँड वेलफेअर सोसायटी, भोकरदन, संचलित | शाळा, खोल्या दुरूस्ती वरप्रिंटर्स | 4 
अलहूदा ऊर्दु माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा, भोकरदन जि. जालना 

९. श्री. गणेश शिक्षण संस्था, तळेगाव, ता. भोकरदन, जि. जालना, द्वारे संचलित | शाळा/ खोल्यांची दुरूस्ती ३ 
मोहम्मदीया उर्दु माध्यमिक विद्यालय, तळेगाव, ता. भोकरदन, जि. जालना 

a HOM अब्दुल कलाम आझाद एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, | सॉप्टवेअर व झेरॉक्स मशीन ४ 
धाड, ता. जि. बुलडाणा, द्वारे संचलित उर्दु हायस्कुल सावंगी, ता. भोकरदन, 
जि. जालना 

id महंमदी इन्सीटयुट OR रिसर्च मुस्लीम डेव्हलळपर्मेट अन्ड एज्युकेडान अन्ड | वॉटर कुलर व्हिजर कमरा, | ४ 
कॉम्प्युटर CHS माळीपुरा, जुना जालना, जि. जालना, द्वारे संचलित | फर्निचर इ. 
कैसरी उर्दु माध्यमिक विद्यालय, माळीपुरा, जुना जालना, जि. जालना 

१२. | अमन सोसायटी, जालना, जि. जालना द्वारे संचलित फैजान ए रहेमत Gg | संगणक, प्रिंटर्स 4 
प्राथमिक शाळा, TEIN, जुना जालना, जि. जालना 

१३. | महात्मा फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ, ayo, ता.जि.जालना, द्वारे संचलित | पुस्तक मागणी षु 


सावित्रीबाई फुले विद्यानिकेतन उर्दु प्राथमिक शाळा, वाघ्रुळ, ता. जि. जालना 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


१४. | हयुमन चाईल्ड वेलफेअर अँण्ड एज्युकेडान सोसायटी, जि.जालना, द्वारे | कॉम्प्युटर, प्रोजेक्टर, डयुल | ३ 
संचलित सेंट मेरी इंग्लिश स्कुल, जुना जालना, जि. जालना डेस्क. 

१५. | हयुमन चाईल्ड वेलफेअर अण्ड एज्युकेशन सोसायटी, जालना, द्वारे संचलित | कॉम्प्युटर, प्रोजेक्टर, डयुल | 3 
डॉ. रफिक झकेरिया Hg प्राथमिक शाळा, जालना, जि. जालना डेस्क, प्रिंटर इ. 

१६. | मंहमदी इन्सिटयुट फॉर रिसर्च मुस्लीम डेव्हळपर्मेट अन्ड एज्युकेशन जि. | dee कुलर, स्पीकर, व|।५ 
जालना, द्वारे संचलित राँयल इंग्लिश स्कुल, नरीमन नगर, जुना जालना, | फर्निचरसाठी 
जि. जालना 

१७. | नफीस Wyden सोसायटी, जालना, द्वारे संचलित गुलशन ए अतफाल | संगणक, स्वच्छतागृह दुरूस्ती इ. | ४ 
ऊर्दु प्राथमिक शाळा, जालना, जि. जालना 

१८. | हजरत सय्यद अहेमद शेरसवार Wyse जालना, द्वारे संचलित इमाम | इमारत दुरूस्ती ४ 
अहेमद रजा उर्दु प्राथमिक शाळा, एस.आर.पी. रोड, जालना, जि. जालना 

१९. | fake एज्युकेशन अँड वेलफेअर सोसायटी, दानाबाजार, जालना, द्वारे | विद्युत साहीत्य तथा व्यवस्था 3 
संचलित इकरा ऊर्दु प्राथमिक शाळा, कबाडी मोहल्ला, जालना, जि.जालना 

२०. | नेशनल एज्युकेशन सोसायटी, सिल्लोड, जि. जालना, द्वारे संचलित Aare | संगणकासाठी 4 
wg प्राथमिक शाळा, गितांजली कॉलनी, औरंगाबाद रोड, जालना, जि. 
जालना 

२१. | जिजामाता महिला विकास व शिक्षण संस्था, जाफ्राबाद, जि. जालना, द्वारे | संगणकासाठी २ 
संचलित गुलशन -ए अत्फाल उर्दु प्राथमिक शाळा, जाफ्राबाद, जि. जालना 

२२. | साई शिक्षण प्रसारक मंडळ करडगाव, ता. घनसावंगी, जि. जालना, द्वारे | संगणकासाठी षु 
संचलित क्रांती उर्दु प्राथमिक शाळा, काजी मोहल्ला, अंबा रोड, परतुर, जि. 
जालना 

२३. | साई शिक्षण प्रसारक मंडळ करडगाव, जि. जालना, द्वारे संचलित मौलाना | संगणकासाठी षु 
आझाद उर्दु प्राथमिक शाळा, बदनापुर, जि. जालना 

२४. | अलफलाह WY अँड वेलफेअर सोसायटी, भोकरदन, द्वारे संचलित | डयुल डेस्क, सिडी, प्रोजेक्टर, | ५ 
अलहूदा ऊर्दु प्राथमिक शाळा, भोकरदन जि. जालना प्रिंटर्स 

२५. | साई शिक्षण प्रसारक मंडळ करडगाव, ता. घनसावंगी, जि. जालना, द्वारे | डेस्क, बैचेस, पुस्तके व इतर rf 
संचलित क्रांती Sg माध्यमिक शाळा, बदनापुर, ता. बदनापुर, जि. जालना 

२६. | नेशनल एज्युकेशन सोसायटी, RBs, जि. जालना, द्वारे संचलित Aart | डयुल डेस्कसाठी ४ 
ऊर्दु प्राथमिक शाळा, भोकरदन, जि. जालना 

नागपूर विभाग, जिल्हा -नागपूर 

| जिवोदय स्पेशल स्कुल फॉर दी मेंटली हॅन्डीकॅप रेसीडेन्सी रोड, सदर | झेरॉक्स मशीन ४ 
नागपूर-४४०००१ जि. नागपूर द्वारे संचालित जिवोदय एज्युकेशन सोसायटी 
रेसीडेन्सी रोड, सदर नागपूर, जि. नागपूर 

२. रचना जनविकास बहुउद्देशिय संस्था, नागपूर, जि. नागपूर ER संचालित | संगणक-८ नग, प्रिंटर्स-१ नग, a 
देवागंण स्पेशल स्कुल अँन्ड रिहेंबिलेशान सेंटर फॉर चिल्ड्रन्स विथ स्पेशल | सॉप्टवेअर व इतर 
निडूस( मेंटली THs), ६२ कपील नागपूर रोड तहसिल कामठी, जि. नागपूर 

3. mares मागासवर्गीय शिक्षण संस्था, ५०८, विनोबा भावे नगर, नागपूर-१७ | संगणक कक्ष २ 
द्वारे संचालित WRI पब्लीक स्कुल, सोमलवाडा, वर्धा रोड, नागपूर, जि. 
नागपूर 

४. प्रोग्रेसिव्ह मागासवर्गीय शिक्षण संस्था, ५०८, विनोबा भावे नगर, नागपूर-१७ | फर्निचर, बैचैस, डेस्क, टेबल | २ 
द्वारे संचालित Hae विद्या मंदीर( हिंदी), विनोबा भावे नगर, नागपूर, जि. | नविन खरेदी . 
नागपूर 

५. mares मागासवर्गीय शिक्षण संस्था, ५०८, विनोबा भावे नगर, नागपूर-१७ | फर्निचर करीता २ 
द्वारे संचालित नार्थ पॉईंट हायस्कुल, महेश नगर रोड, sic नगर, नागपूर, 
जि. नागपूर 


ane निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


नगर परिषद कामठी, गौतम नगर, वार्ड क्र. १५ कामठी द्वारे संचालित नगर | शाळा  खोल्यामध्ये फरशी |४ 
परिषद परमपुज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, | बसविणे, शौक्षणिक साहीत्य/ 


नागपूर, जि. नागपूर किटस खरेदी/ प्रिंटर्स १ नग, 
अध्यापनाची साधने व इतर 
साहीत्य 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


